उच्च व्यावसायिक व इयत्ता बारावीनंतर सर्व 
अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती 
योजनेंतर्गत शिष्यवृत्तींचे वाटप करण्यासाठी 
निधी वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अविवि-२०२२/१४६/प्र.क्र.६२/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मार्च, २०२३. 
वाचा :- 


१. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक अविवि २०११ / प्र.क्र.४४/ ११ / का-६, 
दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०११. 

२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक : अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२. 

३. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र. १८ /तांशिस/अर्थसं/नि.मा./ 
२०२२-२३/१०२, दिनांक १३ एप्रिल, २०२२ चे पत्र. 

४. शासन निर्णय क्रमांक : अविवि-२०२१/प्र.क्र.६२/का-६, दिनांक १७.५.२०२२ 

५. संचालक, शिक्षण संचालनालय (उच्च शिक्षण) पुणे-०१ यांचे क्र. उशिसं/शिष्य-२०२२-२३ 
/अल्पसंख्याक भाग-२/तरतुद/५७७९, दिनांक १३ एप्रिल, २०२२ चे पत्र. 

६. शासन निर्णय क्रमांक : अविवि-२०२२/२२१/प्र.क्र.४२/का-६, दिनांक २४.६.२०२२ 

७. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र. १८ 
/तांशिस/अर्थसं/अल्प./नि.मा./ २०२२-२३/२३०, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२२ चे पत्र. 

८. संचालक, संचालनालय वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे क्र. DBER-11018/8/2022 

CETIT, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२२ चे पत्र. 

९. झासन निर्णय क्रमांक : अविवि-२०२०/प्र.क्र.५०/का-६, दिनांक ४.१०.२०२२ 

१०. शासन निर्णय क्रमांक : अविवि-२०२२/१४६/प्र.क्र.६२/का-६, दिनांक २५.११.२०२२ 

११. संचालक, शिक्षण संचालनालय (उच्च शिक्षण) पुणे-०१ यांचे क्र. उशिसं/शिष्य-२०२२-२३ 
/अल्पसंख्याक भाग-२/तरतुद/९८६, दिनांक ६ फेब्रुवारी, २०२३ चे पत्र. 

१२. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र. १८ /तांशिस 
/अर्थसं/अल्प./नि.प./ २०२२-२३/३६, दिनांक १४.२.२०२३ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील उच्च व्यावसायिक व इयत्ता बारावीनंतर सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये 
शिक्षण घेत असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत व गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांकरीता शिष्यवृत्ती योजनेची 
अंमलबजावणी वरील संदर्भ क्र.१ येथे उल्लेखित दिनांक १४ ऑक्टोबर २०११ च्या शासन निर्णयानुसार करण्यात 
येत आहे. 
२. संचालक, शिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या संदर्भाधीन अनुक्रमांक ११ येथील 
दिनांक ६ फेब्रुवारी, २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये तसेच संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्या संदर्भाधीन अनुक्रमांक १२ येथील दिनांक १४.२.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये करण्यात आलेल्या मागणीस 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/१४६/प्र.क्र.६२/का-६ 


अनुसरून संबंधित कार्यालयांना शैक्षणिक वर्ष सन २०१९-२०,२०२०-२१, २०२१-२२ व सन २०२२-२३ मध्ये अर्ज 
केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

संचालक, शिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या संदर्भाधीन अनुक्रमांक ११ येथील 
दिनांक ६ फेब्रुवारी, २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये तसेच संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्या संदर्भाधीन अनुक्रमांक १२ येथील दिनांक १४.२.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये करण्यात आलेल्या मागणीस 
अनुसरून संबंधित कार्यालयांना शैक्षणिक वर्ष सन २०१९-२०,२०२०-२१, २०२१-२२ व सन २०२२-२३ मध्ये अर्ज 
केलेल्या मंजूर विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी रुपये रू.२५,५७,०५,३२४/- (अक्षरी रुपये पंचवीस कोटी सत्तावन्न 
लाख, पाच हजार तिनशे चोवीस फक्त) इतका निधी याद्वारे वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | Paar अधिकारी / | चालू आर्थिक वर्षात यापूर्वी | याद्वारे वितरीत 
कार्यालयाचे नाव वितरीत करण्यात आलेली | करावयाची रक्‍कम 
रक्‍कम 
| संचालक, तंत्र शिक्षण | रू. ५०.०० कोटी रू. २५.०० कोटी 
संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई 
२. | संचालक, शिक्षण संचालक, | रू. ०.३५ कोटी रु.५७,०५,३२४/- 
उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र 
राज्य पुणे 
३. | संचालक, वैद्यकोय शिक्षण | निरंक निरंक 
व संशोधन संचालनालय, 
मुंबई 
एकूण . 24,40, 04,328/- 


२. शौक्षणिक वर्ष २०१९-२०, २०२०-२१,२०२१-२२ व २०२२-२३ या चारही शैक्षणिक वर्षातील शिष्यवृतीसाठी 
पात्र ठरलेल्या अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृती वितरीत करण्यासाठी सदर रक्‍कम संचालक, 
शिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य पुणे व संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र, राज्य, 
मुंबई यांच्या स्वाधीन करण्यात येत असून, संचालक, शिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य पुणे व तंत्र 
शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र, राज्य, मुंबई या कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी हे प्रस्तुत 
योजनेकरिता देखील आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून तसेच सदर कार्यालयातील संचालक हे नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 

३. याद्वारे वितरीत करण्यात आलेला निधी शौक्षणिक वर्ष २०१९-२०, २०२०-२१, २०२१-२२ मध्ये पात्र 
ठरलेल्या ज्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची रक्‍कम प्रलंबित आहे, अशा विद्यार्थ्यांची प्रलंबित रक्‍कम या आदेशान्वये 
वितरीत केलेल्या निधीतून भागविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सदरहू रकमेतून प्रलंबित रक्‍कम 
वितरीत केल्यानंतर तरतूद शिल्लक राहिल्यास , ती सन २०२२-२३ च्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृतीकरिता 
उपयोगात आणावी. उपरोल्लेखित लेखानुदानाच्या खर्चाचा तपशील व उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास विहित 
कालावधीत सादर करावे. तसेच हे अनुदान खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका व वित्तीय 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/१४६/प्र.क्र.६२/का-६ 


अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच वेळोवेळी शासनाने या अनुषंगाने दिलेले सर्व निर्देश / नियम 
/ शासन निर्णय / आदेश आणि केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना आणि नियंत्रक व महालेखापरिक्षक 
यांच्या निरीक्षणाचे पालन करण्यात यावे. 
४. सदर शासन निर्णय उपरोल्लेखित संदर्भ क्र.२ येथील शासन परिपत्रकातील तरतुदींस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
५. सदर प्रयोजनासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.झेड ई-१, मुख्य लेखाशिर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (२०) उच्च शिक्षण घेणाऱ्या 
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्ती योजनेकरिता सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५-ए-३३८) ३४ 
शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने या लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या 
अर्थसंकल्पीत अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
६. हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. १०६/१४७१ दि.१३.३.२०२३ अन्वये व 
वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ८२/२०२३/व्यय-१, दि.२७.३.२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३३०१५२०२९९८१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by MOHINUDDIN B TASHILDAR, 
MO H | N U D D | N IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
DEVELO! IT DEPARTMENT, 
303551c8c1c40121e24c1d7fb18a03efe22c688ba9240e4 
9, postalCode=400032, st=Mahi 


7d: , = st=Maharas! 
7£694259001 AF4DCAD48B69EB7E39AFC9472E61C49F 
C40EB7D603AE236006903, cn=MOHINUDDIN B TASHILDAR 
Date: 2023.03.30 15:26:29 +05'30' 


(मो. बा. ताशिलदार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री अल्पसंख्याक विकास यांचे खाजगी सचिव 
४. सर्वमा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 
मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधापमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. प्रधान सचिव, वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
११. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. महालेखापाल १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
१३. महालेखापाल १/ २ (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 
१४. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 


ean ७ -क 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/१४६/प्र.क्र.६२/का-६ 


१५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१६. संचालक, शिक्षण संचालनालय, (उच्च शिक्षण), पुणे. 

१७. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१८.संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

१९. सह सचिव /उप सचिव /अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

२०. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


